Reg. No . NPCITY/ 236 - 2018- 20 


का 


KOTKAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २ ] 


गुरुवार , फेब्रुवारी १ , २०१८ / माघ १२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २ ,किंमत : रुपये ५५-०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना .वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : ( १ ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र . विकाअ १११५ प्र . क्र . ८८ / ५, दि . ३१- १२- २०१५ . 


नियुक्ती आदेश 


क्रमांक .- एमएजी -कार्या- ८ - टे- ३- सांले- १४२१ -२०१७. 


उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , आशुतोष सलिल , जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर खालील 
अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांची सर्वसाधारण सभा दिनांक ३० - १० - २०१७, ठराव क्र . ५० अन्वये श्री . देवेंद्र 
मुरलीधर बेले यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे . 


सदर नियुक्ती, नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा विद्यमान महानगरपालिका 
बरखास्त होणे अथवा महानगरपालिका सदस्य पद संपुष्टात येणे यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास / 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वी, केव्हाही कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात 
आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व 
साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे / तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक जबाबदारी नियुक्त 
केलेल्या पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


ना -एक- १ ( १६८९). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १ , २०१८/ माघ १२ , शके १९३९ 


( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 


* साक्षांकनाचे काम : साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मुळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मुळ कागदपत्रे पाहूनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्क्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी 
करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे. तसेच मुळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर 
साक्षांकन केल्यास साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात 
येईल व तो / ती पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 


* उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील . 


* ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका-यांनी उपस्थित राहू नये. 
( २) नियुक्त करण्यात आलेल्या पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून 
उपलब्ध करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


( ३ ) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

( ४) प्रत्येक पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस 
दाखवावे. 
___ (५ ) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचिप्रमाणे ०१ व्यक्तींची पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . संपूर्ण नाव 

संपूर्ण पत्ता 

नोंदणी क्रमांक 
(३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . देवेंद्र मुरलीधर बेले रा. राम म्युझिक सेंटर, जटपुरा गेट , 

२०१७/ १३ / ७९८९४८५४३५८४/ ९९६ 
रामनगर रोड , चंद्रपूर . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ . 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


